प्रधान मंत्री पोषण शाकक्‍ती निर्माण 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती (TSP) 
उपयोजनांतर्गतच्या निधी वितरणाबाबत 
(सन २०२२-२३). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११३/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:- 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४ एप्रिल, २०२२ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय क्र.शापोआ- 
२०२१/प्र.क्र.८५/ एस.डी.३, दि.३० मे, २०२२. 
3) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. प्र. H. 3-8/2022-Desk (PMP) दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ 
४) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, 
दि.३० नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शाळेय पोषण आहार) योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने 


संदर्भाधिन दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील 


पहिल्या हप्त्याचा रु.६३९७५.९९ लक्ष इतका निधी राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर 


निधीची विगतवारी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना (5057) व अनुसूचित जमाती 


उपयोजना (TSP) या घटकांतर्गत केली आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण 


६० :: ४० असे आहे. उपरोक्त निधीपैकी अनुसूचित जमाती उपयोजनांतर्गतचा केंद्र हिस्स्याचा 


रु.७६५७.९३ लक्ष निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्साचा रु.५०२८.४५ लक्ष असा निधी वितरीत करणे 


आवर्यक आहे. तथापि, राज्य हिस्स्यामध्ये रु.४४००.१८ लक्ष इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद शिल्लक 


असल्यामुळे विभागाने केंद्र RATA रु.७६५७.९३ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.४४००.१८ लक्ष असा 


एकूण रु.१२०५८.११ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची विनंती आदिवासी 


विकास विभागामार्फत वित्त विभागास करण्यात आली होती. त्यानुसार आदिवासी विभागाने निधी 


वितरणास मान्यता दिली आहे. सबब, अनुसूचित जमाती उपयोजनांतर्गतचा केंद्र व राज्य हिस्स्याचा 


उपरोक्तप्रमाणे निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११३/एस.डी.३ 


शासन निर्णय:- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 


करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमाती उपयोजनेच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधून खालील 


लेखाशिर्षनिहाय केंद्र हिस्स्याचा रु.७६५७.९३ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.४४००.१८ लक्ष असा एकूण 


रु.१२०५८.११ लक्ष (रुपये एको वीस कोटी अठ्ठावण्ण लक्ष अकरा हजार फक्त) इतका निधी 


वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष 


सन २०२२-२३ करीता 
अर्थसंकल्पिय तरतूद 


वितरणास मान्यता 
देण्यात येत 
असलेला निधी 


मागणी क्र. टी - ५ २२०२ - सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ - जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना - केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (०८) शालेय 
पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) 

(2202 | ५३२) 


रु 93890 .42 लक्ष 


रु.७६५७.९२ लक्ष 


मागणी क्रमांक टी - ५ २२०२ -सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ - जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (०१ जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना - केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१) (०९) शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (अनुसूचित जमाती 
उपयोजना) (TSP) (राज्य हिस्सा ४०%) 

(२२०२ | ५४१) 


रु.६०००.०० लक्ष 


रु.४४००.१८ लक्ष 


एकूण 


रु.१९९७०.५२ लक्ष 


रु.१२०५८.११ लक्ष 


2. 


सदरचा शासन निर्णण आदिवासी विकास विभागाच्या 


शासन निर्णय 


क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.४/कार्यासन-६, दि.३० नोव्हेंबर, २०२२ नुसार तसेच, वित्त 


विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९७२/२०२२/व्यय-१४, दि.२२ नोव्हेंबर,२०२२ अन्वये 


प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११३/एस.डी.३ 


३. निधी वितरण व खर्चाबाबत केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन 


सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


- प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२१२०११५४११८०२२१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAMOD ॥४॥॥ २ -_ 
PATIL 3 = 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचाळक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


